सी.एम.पटेल होमिओपॅथी महाविद्यालय, विलेपार्ले, मुंबई या 
महाविद्यालयास दिलेल्या जागेच्या कराराची वैधता/योग्यता 
तपासण्यासाठी समिती गठीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 


शासन शुध्दिपत्रक क्र. एडीआर-२०१६/प्र.क्र.१०१/१६/आयु-२, 
गो.ते. रुग्णालय आवार, गो.ते.संकुल, ९ वा माळा,मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१. 
दिनांक :- २० ऑगस्ट, २०१८ 


वाचा: १) शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग क्र.एडीआर-२०१६/ 
प्र.क्र.१०१/१६/ आयु-२, दिनांक ०१ डिसेंबर, २०१६. 
२) शासन निर्णय, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग क्र.एडीआर-२०१६/ 
प्र.क्र.१०१/१६/ आयु-२, दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०१८. 


शुध्दिपत्रक 
उक्त वाचा येथील अ.क्र.२ दि.२८.०२.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये, सी.एम.पटेळ होमिओपॅथी 


महाविद्यालय या खाजगी विना अनुदानीत तत्वावरील महाविद्यालयास देण्यात आलेल्या जागेच्या ९९९ वर्षे 
भाडेपट्टयावरील कराराची वैधता / योग्यता तपासणी कामी मा.मुंबई उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधिश 
मा. श्री. डी.के.देशामुख यांच्या अध्यक्षतेखाली खालील प्रमाणे समिती गठीत केली आहे 


अ. | अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम समितीमधील 
क्र. पद 

।१. | श्री.डी.के.देडामुख, माजी न्यायाधीऱा अध्यक्ष 

२. श्री.राजेंद्र क्षीरसागर,सहसचिव, महसूल व वन विभाग सदस्य 

३. श्री. श्रीरंग दि.लांडगे,संचाळक,नगररचना तथा सहसचिव, नगरविकास विभाग | सदस्य 

8. | सहसचिव/उपसचिव (आयु, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग सदस्य 

५. | संचालक, आयुष संचालनालय, मुंबई सदस्य 

६. । उपसंचालक, आयुष संचालनालय, मुंबई सदस्य सचिव 


या समितीमध्ये खालीलप्रमाणे बदल करण्यात येत आहे. 
१) उक्त समितीमधील अ.क्र. २ व ३ येथील सदस्यांचा सदर समिती मध्ये पदनामाने समावेश करण्यात 
येत आहे. 
२) उक्त समितीमधील अ.क्र.५ येथील संचालक, आयुष संचालनालय, मुंबई (सदस्य) यांचा सदर 
समितीमध्ये सदस्य सचिव म्हणून समावेश करण्यात येत आहे. 
३) उक्त समितीमधील अ.क्र.६ येथील उपसंचाळक, आयुष संचालनालय, मुंबई (सदस्य सचिव) हे या 
समितीमध्ये यापुढे कार्यरत रहाणार नाहीत. 


शासन शुध्दिपत्रक क्र. एडीआर-२०१६/प्र.क्र.१०१/१६/ आयु-२, 


सदर शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक 201808211823036013 असा आहे. हा आदेश डिजिटल 


क्षांकीत खः Digitally signed by Dhananjay Mahesh 
स्वाक्षरीने सा करुन काढण्यात येत आहे. Dhananjay wre 
Maharashtra, ou=Co-Operation 
Mahesh — wstscsicettouer, 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल = . आदेशानुसार _ नावांने 2.5.4.20=6b0b3c8a4f4c6527 1 3fe2c8b99 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, Nayak 15303, cneDhananay Meech Nayak 
(ध.म.नायक) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१. श्री.डी.के.देशमुख, (माजी न्यायाधीश,मुंबई उच्च न्यायालय), प्रवेश नियामक प्राधिकरण, मुंबई. 
२. सहसचिव , महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३. संचालक, नगररचना तथा सहसचिव (नगरविकास विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

४. सहसचिव/उपसचिव (आयु, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. संचालक, आयुष संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य मुंबई. 

६. उपसंचालक, आयुष संचालनालय, मुंबई. 


प्रत माहीतीस्तव सविनय अग्रेषित, 
१.मा.मंत्री, वैद्यकीय शिक्षण यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय,मुंबई. 
२.मा.प्रधान सचिव (महसुल व मुद्रांक शुल्क नोंदणी), महसुल व वन विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
३. मा.प्रधान सचिव (१), नगर विकास विभाग,मंत्राळय,मुंबई. 
४.मा.सचिव (वैद्यकीय शिक्षण), यांचे स्वीय सहाय्यक. 
५. निवड नस्ती (आयु.२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


